सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ७] 


सोमवार , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०५ , शके १९३६ किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना 


ज्या अर्थी जिल्हादंडाधिकारी यांनी क्र . ०१ अन्वये खालील आदेश 
पारीत केले आहेत . 


१ . अर्जदार यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो . 


वाचा : १ . या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१३/ नपाप्र / का - १/ टे - १ / प्र . क्र . 

४५ दि . ०२/ ०२/ २०१५ 
२ . महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 

नगरी अधिनियम , १९६५ कलम ४४ ( १ ) 


२. गैरअर्जदार क्रं . २ हे दिनांक ०६/११/ २०१२ रोजी नगर सेवक 
पदासाठी निवडून आलेले आहेत व त्यांना या आदेशापासून निवडणूकीच्या 
पुढील काळासाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 


आदेश 


३. प्रतिवादी क्रं . २ व ३ चे बांधकाम हे अवैध असल्यामुळे प्रतिवादी क्र . 
१ यांनी कलम ५१ व ५२ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 
१९६६ , नूसार १ महिन्याचे आत कार्यवाही करावी . 


क्र . २०१५/ नपाप्र / का -१ / टे- ७ /प्र . क्र दि . १२/ ०२ / २०१५ ज्याअर्थी, 
नगर परिषद किनवट निवडणूक सन २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत 
श्री . व्यंकटराव मुकुंदराव नेमान्नीवार हे नगर परिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आले . 
___ ज्याअर्थी, श्री . बाबुराव पि . लच्छन्ना ओद्दीवार यांनी अनाधिकृत बांधकाम 
केल्यामुळे नगर परिषद सदस्य श्री . व्यंकट मुकुंदराव नेमान्नीवार यांना 
पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत जुलै २०१३ मध्ये अपिल अर्ज 
दाखल केला आहे . 


त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड , संदर्भ १ अन्वये किनवट नगर 
परिषद सदस्य श्री व्यंकट मुकुंदराव नेमान्नीवार यांना संदर्भ क्रं . ०२ 
अन्वये आदेश पारित केल्याच्या तारखेपासून पुढील निवडणूकीच्या काळासाठी 
सदस्य म्हणून राहणेसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 


जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


प्रकाशक,मुल्क वसंपादकः व्यवस्थापक,श्री संतीय मालती दवडे, शासकीय म्हणालय, औरंगाबाद यांनी 


